आदेडा क्र.२ डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण ..... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२०/प्र.क्र.४०/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ - १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३,दि.१८.१.२०१०. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंबिका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१-अ, दि.१५ जून २०१८. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.०५.२०२०. 
8) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. डोंविका २०२०/प्र.क्र.४०/का.१४८१-अ, दि.२९.६.२०२०. 


area निर्णय :- 
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2020-29 या आर्थिक वर्षासाठी 


रु.९५,००,००,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यांत आला आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता एकुण वार्षिक तरतुदीच्या १०% निधी उपरोक्त संदर्भ 
क्र.४ येथिल दि.२९.६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 

२. वित्त विभागाच्या दिनांक ४.०५.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानूसार, आता वित्त विभाग 
दि.१३.०८.२०२० रोजीच्या अनौपचारिक टिप्पणीन्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता एकुण 
अर्थसंकल्पित निधीच्या १० % निधी रु.९,५०,००,०००/-(अक्षरी रु.नऊ कोटी पन्नास लाख फक्त) 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. या वितरणाचा 
तपशिल सोबतच्या “परिशिष्ट- अ” मध्ये दर्शविला आहे. 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शार्ती प्रमाणे करण्यात यावा :- 
(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी संदर्भाधीन शासन 


निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व संबंधित यंत्रणांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील आर्थिक 
वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच स्पील 
ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च 


करण्यात येऊ नये. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधीळ सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच एकत्रित खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंवबिका-२०२०/प्र.क्र.४०/का-१४८१-अ 


2. 


ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे लेख्याशी घेण्यात यावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ 
महालेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, 
तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आंत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

(४) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या खर्चाचे आर्थिक व भौतिक साध्य 
(कामनिहाय) शासनास दरमहा ५ तारखेपूर्वी सादर करावेत. तसेच पूर्ण झालेल्या कामांचा, 
काम पूर्णत्वाचा दाखला व काम हस्तांतरीत केल्याचा दाखला देखिल, शासनास सादर 
करावा. प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रधान महालेखापाल मुंबई/नागपूर कार्यालयास 
त्वरित सादर करण्यात यावीत, व त्याची एक प्रत शासनास पाठवावी. 

(५) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्‍त सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक दि. ४.०५.२०२० ची पुर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच 
निधी खर्च करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनूसार निधी कोणत्याही परिस्थितीत 
खर्च न होता अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी 
खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी आहरित करुन 
बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवला असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी शासन खाती जमा 
करण्यात यावा. 


(६) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती 


अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व नियमांचे/प्रक्रिया अवलंबून/वित्तीय 
अधिकारांच्या (Financial Power) मर्यादेत/?.//.). मॅन्युअलचे अधीन राहून/0./.७. च्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शा.नि./ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार/बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग/अटी व Sra भंग होणार नाही याची 
जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. 


सदरचा खर्च, " मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ पश्चिम 


घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ ००११) (योजनांतर्गत) 


(दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२०/प्र.क्र.४०/का-१४८१-अ 

डी वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.०५.२०२० नूसार, अनौसं 
१६४/२०२०/व्य्य ८, दि.१३.०८.२०२० रोजीच्या अनौपचारिक टिप्पणी अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००८२४१२३१२११५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ViJ ES | N G प signed by VIJESING FATTESING 
सोबत: परिश्िष्ट-अ "काढ giles 


VASAV E DEPARTMENT 


Date: 2020.08.24 12:37:14 +05'30' 


(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ 
/पालघर. 


प्रत, 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/ 
औरंगाबाद/बीड/हिंगोळी/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंवबिका-२०२०/प्र.क्र.४०/का-१४८१-अ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : डोविका-२०२०/प्र.क्र.४०/ का-१४८१-अ, 


दि. २१ ऑगस्ट, २०२० चे सहपत्र) 
परिशिष्ट- अ 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 


मुखाड | 


Ld 


a meng [| sooo |__| ३५७००८ 


पालघर मोखाडा 


जाळ ण 
a 
तळा 
ae eel 


tere 
| किरोहा [| 
a 
a 
a या 
ee 
a या 
a ar 
ee 7४.पनवेल 

[| 
a 
a 


ne कळल 

एड nr are 

. [et eg | 
SO 2 
Se वेभवाडी | 
1101001011 सक्‍्तवाडी 
111111 श्‍िंदेवेड 1 
11110 दोडमाग | 
Sc 


VIJESING 


जव्हार व्हा 


विक्रमगड 


न. 
Gi 
gq 
4 


%0,00,00 


99,400.00 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 
DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = IN. 
O = GOVERNMENT OF 


FATTESING VASAVE bitiiteocaze कळ णता 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंवबिका-२०२०/प्र.क्र.४०/का-१४८१-अ 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 


क ३३ 

६ पुणे २८खेडश [| noo 
Piette | [१७७०७० ० 
a 11१७७०० ९०००-०० 
ae Fat 50:00 
017 8शमावळ | c0308 | ० 
1 88पुदर | [१७७०७०० 
ete [१७७०० 
as gee c0500 | 
1117 8हवेली | [१७७०० ० 
[१०७७७ = | 00.80 
Pie erate [१७७०७० ० 
0 ९पाटण [१७७०० ० 
oo reat 505068 J 

SS ४क्वा [१७७०० ० 
ia aia | [१७७०० ० 
er [१७७०० 
etre | [१०७७७ | 
[1 माण | | 
Se 1 
a 


1 [खानापूर 
९. fag ager || 
eo गगन्वावञा [१००००० 
1 टराधानगरी || १००७०७० | 400,00.00 
Pagers | [१७७०० ० 
i arate [१७७०० 
pf ककसवीर | [१७७०७० ० 
gars [१७७०० ० 
ia ers 50.068 
07 cc [१७७०७० | 
gst [१७७०० 
50 औरंगाबाद ८६ सोयगाव [१००००० 7 
[| [0 “कट्स्लिड | 
000 क्‍िकचड 7 
[| फुतंबी [7 
VIJESING FATTESING _ ग ्राळाडिा ण VasAve.c.IN.S 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


VASAVE MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 


Date: वसावे 08.24 12:37:59 +05'30' 


(fa. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंवबिका-२०२०/प्र.क्र.४०/का-१४८१-अ 


उपगटासाठी | जिल्हयाचा 


es 
=a ३५०००. 
Ee 


& 
400,00 


400,00 


rs ee तते. | 
_____|[__ | र्तिऑंबेजोगाई |__--___ 
i rs ee ae 


20,00,00 
—— >) ५८. म 
ae 
11 ee 


rag [e000 [| 
arr [000.00 | 
Se A || १०७००७० २ 

ae 


40,00,00 


६६. 
६७. त्र्यंबकेश्वर १०,००.०० 
६८. शिरपूर १०,००.०० 


५,००.०० 
२०,००.०० 


जळगाव 


५,००.०० २०,००.०० 
५,००.०० 


५,००.०० 


अहमदनगर १००० 


,अकोले 
१.संगमनेर १०.००.०० 


३५,००.०० 


६९. साक्री १ 
ee 
9 


fF 
नंदूरबार ।|७२. अक्राणी १०,००.०० 

७३अक्कलकुवा | | १००००० | -- 

Po | ४.नवापू | |_१०००.००| -- | 
11 | |[__ 8तळोदा |_- | 
ee) ee es Ee ee 

& धारणी U 

अमरावती |७५. (See 
| | feet [| १००००० | -- | 


VIJESING FATTESING tions Wesiterartesina vasave. CIN. S = 
Maharashtra, O - GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
VASAVE = PLANNING DEPARTMENT 


वसावे 2020.98.24 12:38:19 --05'30' 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


५,००.०० 


५,००.०० 


४०,००.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंवबिका-२०२०/प्र.क्र.४०/का-१४८१-अ 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 


बुलढाणा | ३६खांमगाव ||. ५००७० [५००७०० 
२९ [यवतमाळ [ioe || १९,००.०० 
ee 

एकूण 17 


Digitally signed by VIJESING FATTESING 


VIJESING VASAVE 


DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C 


IN, S = Mahi htra, O = GOVERNMENT OF 
FATTESING VASAVE MAHARASHTRA, OU. PLANNING 
DEPARTMENT 
Date: 2020.08.24 12:38:37 +05'30' 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


